आयुष्मान भारत - Fa महाराष्ट्र समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.३४३/आरोग्य-६ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६०/आरोग्य-६, 
दिनांक २८ जुले, २०२३ 

प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 
राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांची एकत्रित अंमलबाजवणीबाबत व महात्मा 
ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण रुपये ५ लाख पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 
सदरील योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला आरोग्याचा लाभ करुन देणे हा त्यांचा हक्क आहे. 
सदर योजनेची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्यासाठी “आयुष्मान भारत- FM महाराष्ट्र” समिती 
गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा 
ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांची एकत्रितपणे राज्यात प्रभावीपणे अंमलजावणी करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे “आयुष्मान भारत- मिशन महाराष्ट्र“ समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाम/ पदनाम पद 

a आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य | समिती प्रमुख 
अभियान, मुंबई 

२ | आयुक्त, राज्य कामगार योजना सदस्य 

३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई सदस्य 
संचाळक-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 

५ | संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई सदस्य 

६ संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सदस्य 
संचाळक-२, आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 
सहाय्यक संचालक, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.३४३/आरोग्य-६, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, 2023 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल, 

१) सदर समिती अंतर्गत महात्मा ज्योतिराव HS जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत 
योजनेंतर्गत सर्व राज्यस्तरीय, विभागीय व जिल्हास्तरीय समित्यांना feanfrear देणे, शिफारस 
करणे, अहवाल मागविणे, रुग्णालय अंगीकृत करणे, कार्यवाही करणे. 

२) इतर सर्व विभाग (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, कामगार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) यांना 
शिफारस करणे, अंगीकृत करणे, अहवाल मागविणे, दिशानिर्देश देणे, कार्यवाही करणे. 

३) निधी उपलब्धता (आयुष्मान भारत योजना, महात्मा ज्योतिराव HS जन आरोग्य योजना व 
सामाजिक दायित्व निधी) 

४ रुग्णसेवेस चालना देण्याकरिता वैद्यकीय तज्ञाची उपसमिती करण्याचे अधिकार असेल. 


३. सदर समितीचे कक्ष प्रमुख म्हणून डॉ. ओमप्रकाहा सदाशिव ale हे कामकाज पाहतील. त्यांना 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार मानधन व इतर सोईसुविधा मिळतील. 

४. सदर समितीचे कार्यालय राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, जीवनदायी भवन, वरळी, मुंबई येथे असेल. 
५. संदर्भाधीन दिनांक २८ जुले, २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतूदी कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१६१५४१२११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a 1 af02b28757a9a542f2f807ba4 


M A H A F 59543ed19dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=5523 190302520891 1890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 


DHULE Se ae 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.३४३/आरोग्य-६, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


७) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
१२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई -०१ 
१३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

१४) आयुक्त, राज्य कामगार योजना, मुंबई 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 
१६) संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

१७) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 
१८) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१९) अतिरीक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई 

20) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

२१ जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी 

२२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

२३) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२४) सहसंचाळक/उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी 

24) जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 

२६) सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७) सर्व कार्यासने , सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


